खनिजा पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ती प्रकरणाची 
तपासण्याकरिता व त्यास मान्यता देण्याकरता 
समितीची स्थापना करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमएनजी-०२२४/प्र.क्र.१२/उद्योग-९अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय,नागपूर यांचे पत्र क्र.तांत्रिक/ 
१८५३/ २०२४/३३८, दिनांक ०१.०२.२०२४ 

प्रस्तावना:- 

खाण मंत्रालय, भारत सरकार यांनी दिनांक २१.०१.२०२४ रोजी प्रसिध्द केलेल्या राजपत्राव्दारे खनिज 
(लिलाव) सुधारणा अधिनियम-२०२४ निर्गिमित करण्यात आलेला आहे. सदर सुधारणा अतर्गत पूर्वीचा खनिज 
(लिलाव) अधिनियम दि.१४.१२.२०२१ मधील नियम १९ मध्ये सुधारणा केली असून नव्याने प्रकरण ॥ अ अंतर्भूत 
केलेले आहे. त्यानुसार १९ A (३) प्रमाणे राज्यात खनिजा पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ती प्रकरणाची तपासण्याकरिता व त्यास 
मान्यता देण्याकरता राज्य शासनाने समिती गठित करावी असे नमूद आहे. त्याअनुषंगाने भूविज्ञान व खनिकर्म 
विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव अध्यक्षतेखाळी समिती स्थापन करण्याची बाब विचाराधीन होती. 
त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 
राज्यात खनिज पूर्वेक्षण अनुज्ञाप्ती प्रकरणीच्या तपासणीस मान्यता देणे आणि त्यांच्या कामांचा आढावा 
घेण्यासाठी खालीलप्रमाणे समितीची स्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | समिती अध्यक्ष/सदस्य पदनाम 
१ | राज्याच्या भविज्ञान व खनिकर्म विभागाचे अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष 
/ प्रधान सचिव/सचिव 
उपमहानिर्दशक, भारतीय भूवेज्ञानक सर्वेक्षण (७5) महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
उप खाण नियंत्रक, भारतीय खाण ब्युरो (IBN) सदस्य 
४ क्षेत्रीय निर्देशक, परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निर्देशालय सदस्य 
(AMD) 
षु संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनायलय, नागपूर सदस्य सचिव 
२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१६००५२८५१० असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by LAXMIKANT GOPALRAO DHOKE 
L A X M | KA N T o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, INDUSTRIES ENERGY AND LABOUR: 
, 2.5.4.20=41 3be b65438c7a03791 7ccf1f24d8ca684b65640df637 2ea73 1 ffac4dfc 
pos! = 400032, st=Mi 
INumbe £7 14BBCD4D43C6782884C7E7A2091F9F1EDC1D97EBB542C48B98FB8C8BDD6CF4, 
GOPALRAO DHOKE cunt corno oro 
Date: 2024.02.08 16:09:40 +05'30° 
सह सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.मख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएनजी-०२२४/प्र.क्र.१२/उद्योग-९अ 


२. अपर मुख्य सचिव (खनिकर्म) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. उपमहानिर्देशक, भारतीय भूवैज्ञानक सर्वेक्षण (GSI) 


महाराष्ट्र राज्य उप खाण नियंत्रक, भारतीय खाण ब्युरो (IBN) 


. क्षेत्रीय निर्देशक, परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निर्देशाळय (AMD) 


सह सचिव (खनिकर्म) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालय, नागपूर 


८. निवडनस्ती (उद्योग-९अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


